मंत्रालयीन अवर सचिव संवर्गाच्या सन 
१९९६-९७,१९९७-९८ व १९९८-९९ या 
कालावधीच्या निवडसूच्या/ज्येष्ठता याद्या, 
कक्ष अधिकारी संवर्गाच्या सुधारित ज्येष्ठता 
यादीनुसार, हरकती व सूचना 
मागविण्यासाठी प्रसिध्द करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांकः संकिर्ण २०१९/प्र.क्र.९६/१४ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक : ३१ जुले, २०१९ 


वाचा :- 
१. area परिपत्रक क्रमांक-असाज्ये १२९५/प्र.क्र.२१/९५/१४, दि.२८ .०६.१९९५. 
२. शासन परिपत्रक क्रमांक-असाज्ये १२९७/प्र.क्र.५२/९७/१४, दि.१७.११ .१९९७. 
३. शासन परिपत्रक क्रमांक-असाज्ये १२०५/प्र.क्र.९६/२००५/१४, दि.२.१२.२००५. 


शासन परिपत्रक :- 


सरळसेवा कक्ष अधिकारी तसेच पदोन्नत कक्ष अधिकारी यांनी मंत्रालयीन कक्ष अधिकारी संवर्गाच्या सन 
१९८६ ते २००० या कालावधीतील दिनांक १ जानेवारी रोजीच्या परस्पर सेवा ज्येष्ठतेबाबत मा. उच्च न्यायालय, 
मुंबई येथे W.P.NO. २९८६/२०००, W.P.NO. २९८२/२०००, W.P.NO. ४९५८/२००३ aft W.P.NO. 
३३७४/२०११ या याचिका दाखल केल्या होत्या. मा. उच्च न्यायालयाने यावर एकत्रितरित्या दि.०६.०८.२०१८ 
रोजी निर्णय दिला आहे. मा. उच्च न्यायालयाने आपल्या दि.०६.०८.२०१८ रोजीच्या निर्णयास आठ आठवड्यांची 
स्थगिती दिली होती. यासंदर्भात पदोन्नत अधिकाऱ्यांकडून मा.सर्वोच्च न्यायालयात विशेष अनुमती याचिका 
(SLP) क्र.२५१८१/२०१८ दाखल करण्यात आली असून, यावर दि.०१.१०.२०१८ रोजी झालेल्या सुनावणीत 
मा.सर्वोच्च न्यायालयाने मा.उच्च न्यायालयाच्या दि.०६.०८.२०१८ च्या आदेशास स्थगिती दिलेली नाही. सबब, 
मा.उच्च न्यायालयाच्या दि.०६.०८.२०१८ रोजीच्या आदेशास अनुसरुन मंत्रालयीन कक्ष अधिकारी त्याच बरोबर 
सहायक सचिव, अवर सचिव, उपसचिव व सह सचिव संवर्गाच्या दि.०१.०१.१९८६ पासूनच्या ज्येष्ठतासूच्या 
पुनर्विलोकित करण्याबाबत कार्यवाही करण्यात येत आहे. कक्ष अधिकारी संवर्गाच्या ज्येष्ठता याद्या सुधारित होत 
असल्याने त्याअनुषंगाने अवर सचिव संवर्गाच्या निवडसूच्या सुधारित करणे आवश्यक आहे. 
२. कक्ष अधिकारी संवर्ग निर्मितीपूर्वी सहायक सचिव या पदावरून अवर सचिव पदावर पदोन्नती देण्यात येत 
होती. अवर सचिव पदाच्या दिनांक २८.०६.१९९५ रोजीच्या ज्येष्ठतायाद्यीचे अवलोकन केळे असता सदर 
यादीमध्ये अ.क्र. १ ते १०९ पर्यंत पदोन्नत झालेले अवर सचिव हे सहायक सचिव या पदावरून पदोन्नत झालेले 
आहेत. सदर अवर सचिवांपैकी होवटचे अवर सचिव (अ.क्र.१०९) श्री.पी.टी.गौड हे असून त्यांना ज्येष्ठतेसाठी 


शासन परिपत्रक क्रमांक : संकीर्ण २०१९/प्र.क्र.९६ /१४, ३१ जुले, २०१९ 


०३.०१.१९९१ हा दिनांक देण्यात आला आहे. यामुळे कक्ष अधिकारी संवर्गातून अवर सचिव संवर्गात अ.क्र. १०९ 
पर्यंत कोणीही पदोन्नत झाल्याचे दिसून येत नाही. यामुळे अवर सचिव संवर्गाच्या १९९०-९१ या निवडसूचीतील 
श्री. गौड यांच्या पर्यत कोणतीही निवडसूची सुधारित करणे आवश्‍यक नाही. तसेच दिनांक १७.११.१९९७ रोजी 
प्रसिध्द केलेल्या अवर सचिवांच्या ज्येष्ठता यादीमध्ये ०१.०९.१९९५ पर्यंत कार्यरत असलेल्या अवर सचिवांचा 
समावेहा असून या यादीतील शेवटचे अवर सचिव श्री.प्रे.वि.साखळकर हे असून त्यांना अवर सचिव पदावरील 
०१.०७.१९९५ हा दिनांक आहे. श्री.साखळकर यांना कक्ष अधिका-यांच्या सुधारित ज्येष्ठता याद्यांमध्ये 
०१.०१.१९८८ हा दिनांक देण्यात आला आहे. तसेच अवर सचिवांची तात्पुरती सामाईक ज्येष्ठतासूची 
शा.प.क्र.असाज्ये-१२०५/प्र.क्र.९६/२००५/१४ दिनांक ०२.१२.२००५ रोजी प्रसिध्द करण्यात आली आहे. सदर 
यादी अन्वये अवर सचिव पदावरील स्थानिक पदोन्नतीची सेवा अन्य प्रयोजनार्थ नियमित सेवा म्हणून गणण्यामध्ये 
येणा-या अडचणी लक्षात घेऊन या अधिका-यांना त्यांचा अवर सचिव पदाचा ज्या निवडसूचीत समावेश होत 
असेल त्या निवडसूचीच्या कालावधीची शेवटची तारीख ही ज्येष्ठतेसाठी देण्यात आली आहे. ज्येष्ठतेसाठी 
दिनांक देण्यामध्ये एकसूत्रता रहावी व कोणावरही अन्याय होऊ नये यादृष्टीने निवडसूचीचा होवटचा दिवस हाच 
सर्वाना सामाईकपणे ज्येष्ठतेचा दिनांक म्हणून देण्यात आला आहे. सरळसेवा कक्ष अधिकारी यांची पहिली 
तुकडी माहे मार्च १९९२ मध्ये रूजू झाली असून त्यांना अवर सचिव पदावर पदोन्नतीसाठी ३ वर्षाची नियमित सेवा 
आवश्यक आहे. नियुक्‍ती दिनांक विचारात घेता माहे मार्च १९९५ पासून पुढे सरळसेवा कक्ष अधिकारी हे 
पदोन्नतीसाठी पात्र ठरतात. यामुळे सन १९९६-९७ पासून पुढील अवर सचिव पदाच्या निवडसूच्या सुधारित होत 
आहेत. 


३. सन १९९६-९७ पासून अवर सचिव पदाच्या निवडसूच्या /ज्येष्ठतायाद्या तात्पुरत्या स्वरूपात सुधारित 
करण्यात येऊन या परिपत्रकासोबत विवरणपत्र अ, ब व क येथे जोडण्यात येत आहेत. 


४. सदर सुधारित निवडसूच्या /ज्येष्ठतायाद्यांमध्ये कक्ष अधिकारी संवर्गाच्या तात्पुरत्या सुधारित ज्येष्ठता 
याद्यांचा आधार घेण्यात आला असून या ज्येष्ठतायाद्यांबाबत हरकती व सूचना मागविण्यात आल्या आहेत. कक्ष 
अधिकारी पदाच्या ज्येष्ठता याद्यांबाबत प्राप्त होणा-या हरकती सूचनांनुसार त्या याद्या अंतिम करण्यात येणार 
आहेत. पर्यायाने या परिपत्रकासोबत जोडण्यात आलेल्या अवर सचिवांच्या तात्पुरत्या निवडसूच्या/ज्येष्ठतायाद्या 
देखील कक्ष अधिकारी पदाच्या अंतिम ज्येष्ठता यादीनुसार सुधारित करण्यात येतील. कक्ष अधिकारी पदाच्या 
ज्येष्ठते व्यतिरिक्त अवर सचिवांच्या ज्येष्ठतेबाबत काही हरकती सूचना असल्यास संबंधित अधिका-यांनी यादी 
प्रसिध्द केल्याच्या दिनांकापासून ३० दिवसात म्हणजेच दि.३१.०८.२०१९ रोजी किंवा तत्पूर्वी अवर सचिव, 
कार्यासन-१४, सामान्य प्रशासन विभाग, दालन क्रमांक - ५५९ विस्तार, ५ वा मजला, मंत्रालय, मुंबई - ४०० 
०३२, यांच्याकडे टपालाने अथवा gajanan.gurav@nic.in या मेळ आयडीवर सादर कराव्यात. सदर 
तारखेनंतर सादर केलेल्या हरकती/सूचना विचारात घेतल्या जाणार नाहीत. सदर निवडसूची /ज्येष्ठतासूचीत 
समाविष्ट असलेल्या अधिकाऱ्यांना त्यांच्या ज्येष्ठतेसंदर्भात काही हरकत असेल तर त्यांनी त्या पृष्ठयर्थ 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन परिपत्रक क्रमांक : संकीर्ण २०१९/प्र.क्र.९६ /१४, ३१ जुले, २०१९ 


आवरयक आदेश / अभिलेख ठोस पुरावा म्हणून जोडण्याची दक्षता घ्यावी. ठोस पुराव्या अभावी प्राप्त होणा-या 
मोघम स्वरुपाच्या हरकती / सूचना विचारात घेतल्या जाणार नाहीत याची नोंद घ्यावी. 


५. सदर सुधारित निवडसूची/ज्येष्ठतासुची मा. सर्वोच्च न्यायालयातील प्रलंबित विशोष अनुमती याचिका 
क्रमांक २५१८१/२०१८, २५६३९/२०१८ व २६७१२-१३/२०१८ च्या अधिन राहून प्रसिध्द करण्यात येत आहे. 
सर्व विभागांनी या सूच्या सर्व संबंधितांच्या निदर्शनास आणाव्यात. 


६. सर्व मंत्रालयीन विभागांना विनंती करण्यात येते की, सदर तात्पुरत्या ज्येष्ठतासूचीची प्रत 
संकेतस्थळावरून प्राप्त करुन घ्यावी. आपल्या विभागातील सर्व संबंधितांना ज्येष्ठतासूचीची प्रत 
संकेतस्थळावरुन उपलब्ध करुन घेण्याबाबत कळवावे. 


सदर झासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०१९०७३११६३२५९२००७ असा आहे. हे परिपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Gajanan Bhimrao Gurav 


Gajanan Bhimrao DN: CN = Gajanan Bhimrao Guray, C = IN, S = 


Maharashtra, O = Government Of Maharashtra, 


G urav OU = General Administration Department 
Date: 2019.08.01 11:24:42 +05'30' 


(गजानन भि. गुरव) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. सर्व मंत्रालयीन विभाग (आस्थापना) 
२. निवड नस्ती (सा.प्र.वि./कार्यासन १४). 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


विवरणपत्र अ 


अवर सचिव पदावरील पदोन्नतीसाठी पात्र कक्ष अधिका-यांची निवडसूची सन १९९६-९७ 


अ.क्र. ।अधिका-यांचे नाव प्रवर्ग विभाग जन्मतारीख सेवानिवृत्तीचा दिनांक | तदर्थ पदोन्नतीचा | ज्येष्ठतेसाठी देण्यात | कक्ष अधिकारी 
दिनांक येत असलेला दिनांक पदावरील 
सुधारित ज्येष्ठता 
दिनांक 
eae | 2 3 8 4 & [| ८ ९ 
| श्री.वि.ना.रानडे सामान्य प्रशासन विभाग ०३-१२-१९४४ ३१-१२-२००२ ०४-११-१९९५ ३१-०८-१९९७ ०१-०१-१९८९ 
२ श्री.दा.ज.मंगेशकर सामान्य प्रशासन विभाग २३-११-१९४२ ३०-११-२००० ०४-११-१९९५ ३१-०८-१९९७ ०१-०१-१९८९ 
3 श्री.व.वि.देसाई सार्वजनिक आरोग्य विभाग २९-०६-१९४३ ३०-०६-२००१ ०४-११-१९९५ ३१-०८-१९९७ ०१-०१-१९८९ 
४  श्री.अ.रा.धोत्रे ज.सं.वि. ११-०८-१९४६ ३१-०८-२००४ ०४-११-१९९५ ३१-०८-१९९७ ०१-०१-१९८९ 
yg श्री.वि.का.कोचरेकर सामान्य प्रशासन विभाग १५-०७-१९४० ३१-०७-१९९८ ०४-११-१९९५ ३१-०८-१९९७ ०१-०१-१९८९ 
६  श्री.शि.ना.वारूंगसे सार्वजनिक आरोग्य विभाग ०१-०६-१९४० ३१-०५-१९९८ १६-११-१९९५ ३१-०८-१९९७ ०१-०१-१९८९ 
७ श्रीमती शु.श्री.जोशी ग्रा.वि.व ज.सं.वि २३-०९-१९५४ ३०-०९-२०१२ ३०-११-१९९५ ३१-०८-१९९७ ०१-०१-१९८९ 
८ _श्री.ज.सि.पवार नियोजन विभाग ०१-०७-१९४३ ३०-०६-२००१ २२-१२-१९९५ ३१-०८-१९९७ ०१-०१-१९८९ 
९  श्री.ज्ञा.र.केकाणे भज-ड स.प.व.व.वि. १५-०७-१९४२ ३१-०७-२००० १५-०७-१९९९ ३१-०८-१९९७ ०१-०१-१९८९ 
|__१०_ | श्री.प्र.र.भागवत कृषी व पदुम विभाग २०-०३-१९३८ ३१-०३-१९९६ ०८-०१-१९९६ ३१-०८-१९९७ ०१-०१-१९९० 
| aa | श्री.य.शं.भिडे नियोजन विभाग ०१-०६-१९४२ ३१-०५-२००० ०३-०२-१९९६ ३१-०८-१९९७ ०१-०१-१९९१ 
१२ श्रीमती सा.सु.वाड गृहनिर्माण विभाग १४-०४-१९४१ ३०-०४-१९९९ ०३-०२-१९९६ ३१-०८-१९९७ ०१-०१-१९९१ 
93 श्री.ज.का.कातकर इ.मा.व. विधी व न्याय विभाग ०१-०६-१९४० ३१-०५-१९९८ १५-०७-१९९९ ३१-०८-१९९७ ०१-०१-१९९१ 
१४  श्री.ब.ग.शिर्क सार्वजनिक आरोग्य विभाग ०१-०६-१९४६ ३१-०५-२००४ १५-०७-१९९९ ३१-०८-१९९७ ०१-०१-१९९१ 
१५ श्री.कि.गो.शृंगारपुरे सामान्य प्रशासन विभाग २३-०७-१९४२ ३१-०७-२००० १५-०७-१९९९ ३१-०८-१९९७ ०१-०१-१९९१ 
१६ श्रीमती सी.न.चित्रे शा.शि.वि ०३-०५-१९४७ ३१-०५-२००५ 94-09-9888 39-02-9889 09-09-9889 
qo  श्री.अ.ना.मांडवकर पा.पु.व.स्व.वि. १९-११-१९४१ ३०-११-१९९९ १५-०७-१९९९ ३१-०८-१९९७ ०१-०१-१९९२ 
१८  श्री.र.र.तेंडुलकर शा.शि.वि. २९-१२-१९४३ ३१-१२-२००१ 44-09-9888 39-02-9889 09-09-9882 
१९ श्री.सु.ल.सावंत अ.व.ना.पु.वि. २५-१०-१९४३ ३१-१०-२००१ १५-०७-१९९९ ३१-०८-१९९७ ०१-०१-१९९२ 
२०  'श्री.य.पां.देसले सामान्य प्रशासन विभाग २२-१०-१९४४ ३१-१०-२००२ १५-०७-१९९९ ३१-०८-१९९७ ०१-०१-१९९२ 
२१  श्री.र.य.पोतनीस पा.पु.व.स्व.वि. १६-१०-१९४१ ३१-१०-१९९९ १५-०७-१९९९ ३१-०८-१९९७ ०१-०१-१९९२ 
२२ श्रीमती स्मि.रा.गोरे उ.व तं.शि.वि. ०७-०६-१९४९ ३०-०६-२००७ १५-०७-१९९९ ३१-०८-१९९७ ०१-०१-१९९२ 
२३  श्री.द.प.मालणकर म.व.व. वि. २८-१२-१९४५ ३१-१२-२००३ १५-०७-१९९९ ३१-०८-१९९७ ०१-०१-१९९२ 
२४ [aia Peart पा.वि. ०५-०९-१९४६ ३०-०९-२००४ १५-०७-१९९९ ३१-०८-१९९७ ०१-०१-१९९२ 
२५ श्री. ह.शि. धनु वि.मा.प्र. सा.प्र.वि. ०८-०९-१९४२ ३०-०९-२००० १५-०७-१९९९ ३१-०८-१९९७ ०१-०१-१९९२ 
२६  श्री.सु.श्री.केळकर गृ.वि. २८-०१-१९४५ ३१-०१-२००३ १5-०७-१९९९ ३१-०८-१९९७ ०१-०१-१९९२ 
२७ श्रीमती सु.दि.दुर्व वित्त विभाग ३०-१२-१९४९ ३१-१२-२००७ १५-०७-१९९९ ३१-०८-१९९७ ०१-०१-१९९२ 
२८ श्रीमती अ.वि.राराविकर वि.व. न्या.वि. २८-०५-१९४५ ३१-०५-२००३ 44-00-9888 ३१-०८-१९९७ ०१-०१-१९९२ 
२९ [sid agree म.व.बा.क.वि. २०-०४-१९४८ ३०-०४-२००६ १५-०७-१९९९ ३१-०८-१९९७ ०१-०१-१९९२ 
३० _श्री.वा.सो.बोरसे स.क.सां.का. व क्रि.वि. ०७-०३-१९४३ ३१-०३-२००१ १५-०७-१९९९ ३१-०८-१९९७ ०१-०१-१९९२ 
३१  श्री.त्रि.शं.कर्वे शा.शि.वि. २६-०५-१९४३ ३१-०५-२००१ १५-०७-१९९९ ३१-०८-१९९७ ०१-०१-१९९२ 
a2 श्री.क.गो.देशपांडे गृह विभाग ०१-०५-१९४९ ३०-०४-२००७ वद-०७-१९९९ ३१-०८-१९९७ | ०१-०१-१९९२ 
३३ श्री.पृ.सि.मालवणकर उ.व.तं.शि.वि. १८-०१-१९५२ ३१-०१-२०१० १५-०७-१९९९ ३१-०८-१९९७ ०१-०१-१९९२ 
३४ श्री.फाझल अहमद बशीर न.वि.वि ०१-०१-१९५१ ३१-१२-२००८ १५-०७-१९९९ ३१-०८-१९९७ ०१-०१-१९९२ 
अहमद. 
३५ श्रीमती ज्यो.सु.पोतदार पा.वि. ३०-१०-१९५४ ३१-१०-२०१२ १५-०७-१९९९ ३१-०८-१९९७ ०१-०१-१९९२ 
३६ श्री.म.स.पवार सा.प्र.वि. १६-०६-१९५० ३०-०६-२००८ १५-०७-१९९९ ३१-०८-१९९७ ०१-०१-१९९२ 
३७  श्री.दि.बा.दळवी सा.प्र.वि. १०-०१-१९५० ३१-०१-२००८ १५-०७-१९९९ ३१-०८-१९९७ ०१-०१-१९९२ 
३८  श्री.नि.वि.पवार इ.मा.व. वै.शि.व औ.द्र.वि ०४-०३-१९५५ ३१-०३-२०१३ 44-09-9888 39-02-9889 09-09-4882 
३९ श्री.प्र.बा.हिलेकर इ.मा.व. ग्रा.वि.व ज.सं.वि ०८-१०-१९५३ ३१-१०-२०११ १५-०७-१९९९ ३१-०८-१९९७ ०१-०१-१९९२ 
vo श्री.नि.बा .-रायलापूरकर डइु.मा.व. नि.वि. ०२-०४-१९५३ ३०-०४-२०११ १५-०७-१९९९ ३१-०८-१९९७ ०१-०१-१९९२ 
४१  श्री.अ.मु.सोलेगांवकर सा.बां.वि. २५-०५-१९५४ ३१-०५-२०१२ १५-०७-१९९९ ३१-०८-१९९७ ०१-०१-१९९२ 
४२  श्री.बा.ब.पिंगट भज-क ज.सं.वि. १२-११-१९५१ ३०-११-२००९ १५-०७-१९९९ ३१-०८-१९९७ ०१-०१-१९९२ 
४३ श्री.वि.श्री.कोयंडे सार्वजनिक आरोग्य विभाग १९-०७-१९४२ ३१-०७-२००० १५-०७-१९९९ ३१-०८-१९९७ ०१-०१-१९९२ 
४४ श्रीमती मे.अ.काळे सा.प्र.वि. १३-०१-१९५५ ३१-०१-२०१३ १५-०७-१९९९ ३१-०८-१९९७ ०१-०१-१९९२ 


अ.क्र. ।अधिका-यांचे नाव प्रवर्ग विभाग जन्मतारीख सेवानिवृत्तीचा दिनांक | तदर्थ पदोन्नतीचा | ज्येष्ठतेसाठी देण्यात | कक्ष अधिकारी 
दिनांक येत असलेला दिनांक| पदावरील 
सुधारित ज्येष्ठता 
दिनांक 
४५ श्रीमती शा.स.काद्री वि.वि. २९-१०-१९५४ ३१-१०-२०१२ १५-०७-१९९९ ३१-०८-१९९७ ०१-०१-१९९२ 
४६ [asta aftr गृह विभाग ०६-०२-१९४२ २९-०२-२००० १५-०७-१९९९ ३१-०८-१९९७ 04-09-9882 
४७  श्री.म.दि.आडिवरेकर न.वि.वि. १४-०१-१९५२ ३१-०१-२०१० 94-09-9888 39-02-9289 09-09-4882 
४८  श्री.पं.वि.भोईर इ.मा.व. ज.सं.वि. ०१-०६-१९५२ ३१-०५-२०१० १५-०७-१९९९ ३१-०८-१९९७ ०१-०१-१९९२ 
४९  श्री.चं.रा.गोसावी भज-ब वि.व न्या.वि. ०१-०६-१९५२ ३१-०५-२०१० 94-09-9888 34-02-9889 09-09-4882 
yo श्री.र.बा.खरात अ.जा उ.ऊ.व का.वि. ०१-०१-१९५९ ३१-१२-२०१६ १५-०७-१९९९ ३१-०८-१९९७ ०१-०१-१९९२ 
५१  श्री.म.ता.कांबळे अ.जा कृषी व पदुम विभाग ०१-०६-१९५४ ३१-०५-२०१२ १५-०७-१९९९ ३१-०८-१९९७ ०१-०१-१९९२ 
५२ श्री.स.या.ठाकरे अ.जा वि.वि. ०१-०१-१९५० ३१-१२-२००७ १५-०७-१९९९ ३१-०८-१९९७ ०१-०१-१९९२ 
५३ श्री.वि.की.आल्हाट अ.जा वै.शि.व ala fa. २२-०६-१९५६ ३०-०६-२०१४ १५-०७-१९९९ ३१-०८-१९९७ ०१-०१-१९९२ 
५४ | कुमारी वे.श्री.ज्ञाते सा.आ. वि. १०-०९-१९६४ ३०-०९-२०२२ | = ______|__३१-०८-१९९७ | 29-03-9982 
५५ ART मे.मा.खानझोडे स.क.सां.का.क्रि.व प. १४-०७-१९६३ ३१-०७-२०२१ १-८ ४ ४ | ३१-०८-१९९७ २१-०३-१९९२ 
५६  श्री.पां.जो.जाधव इमाव अ.वना.पु.वि २७-०३-१९६७ ३१-०३-२०२५ १४-०५-२००३ ३१-०८-१९९७ २१-०३-१९९२ 
५७  श्री.र.प्र.आटे अ.जा. नि.वि. ०१-०६-१९६१ ३१-०५-२०१९ १४-०५-२००३ ३१-०८-१९९७ २३-०३-१९९२ 
५८  श्री.रा.शं.जाधव विजा/भज पा. वि. ०१-०६-१९५८ ३१-०५-२०१६ १४-०५-२००३ ३१-०८-१९९७ ३०-०३-१९९२ 
५९  श्री.रा.बा.घाडगे गृ. वि. ३१-०१-१९६९ ३१-०१-२०२७ १४-०५-२००३ ३१-०८-१९९७ ०८-०४-१९९२ 
६० श्रीमती चा.चं.तांबेकर अ.ज. न. वि.वि ०३-०४-१९६५ ३०-०४-२०२३ १५-०७-१९९९ ३१-०८-१९९७ १०-०४-१९९२ 
६१  श्री.वि.रं.दहिफळे इमाव सा.बा. वि १०-०६-१९६८ ३०-०६-२०२६ ०३-११-२००३ ३१-०८-१९९७ ०५-०५-१९९२ 
६२ 'श्री.सु.य.कुरसंगे अ.ज. उ.उ.वका २२-०२-१९५९ २८-०२-२०१७ १५-०७-१९९९ ३१-०८-१९९७ २२-१०-१९९२ 
६३ श्री.प्र.गो.पाटील इ.मा.व सा.प्र.वि. १२-०९-१९४२ ३०-०९-२००० 44-09-9888 39-02-9280 04-09-9823 
६४ [awa म.व.व. वि. २०-०४-१९४३ ३०-०४-२००१ १५-०७-१९९९ ३१-०८-१९९७ ०१-०१-१९९३ 
६५  श्री.अ.रा.पाटील उ.ऊ.व का.वि. ०८-०९-१९५३ ३०-०९-२०११ १५-०७-१९९९ ३१-०८-१९९७ ०१-०१-१९९३ 
६६ श्री.र.ग.पाटील म.व.व. वि ०५-०५-१९४२ ३१-०५-२००० १५-०७-१९९९ ३१-०८-१९९७ ०१-०१-१९९३ 
६७ श्री.व.म.घुमे वि.व. न्या.वि. ०२-०७-१९४२ ३१-०७-२००० 44-09-9888 39-02-9829 09-09-9883 
६८ _ श्री.अ.से.धांडे म.वव.वि. २५-१२-१९५१ ३१-१२-२००९ १५-०७-१९९९ ३१-०८-१९९७ ०१-०१-१९९३ 
६९ श्री.आ.बा.पाटील कृ. व पदुम विभाग २४-०७-१९५८ ३१-०७-२०१६ १५-०७-१९९९ ३१-०८-१९९७ ०१-०१-१९९३ 
७०  श्री.रा.कृ.सुर्व इ.मा.व. पा.व स्व.वि. २४-०७-१९५७ ३१-०७-२०१५ १५-०७-१९९९ ३१-०८-१९९७ ०१-०१-१९९३ 
७१  श्री.सु.वि.पाटील उ.व.तं.शि.वि. ०५-०९-१९५३ ३०-०९-२०११ 44-09-9888 39-02-9829 09-09-9883 
७२  श्री.श्री.प.पाटील इ.मा.व. सा.प्र.वि. ११-०७-१९५५ ३१-०७-२०१३ १५-०७-१९९९ ३१-०८-१९९७ ०१-०१-१९९३ 
(93 श्री.अ.बा .हजारे .वव.वि १८-०५-१९५० ३१-०५-२००८ १५-०७-१९९९ ३१-०८-१९९७ ०१-०१-१९९३ 
७४ [श्रीमती सु.अ.कुलकर्णी सा.बां.वि. ०४-१२-१९५६ ३१-१२-२०१४ १५-०७-१९९९ ३१-०८-१९९७ ०१-०१-१९९३ 
७५  श्री.चं.कृ.सणगर भज-क स.प.व.व.वि ०२-०६-१९५४ ३०-०६-२०१२ १५-०७-१९९९ ३१-०८-१९९७ ०१-०१-१९९३ 
७६ श्री.सु.रा.चव्हाण वव.वि २१-०८-१९५६ 39-02-2098 १५-०७-१९९९ ३१-०८-१९९७ 04-09-9893 
७७  श्री.र.ग.सय्यद ग्रा.वि.व ज.सं.वि. ०३-०३-१९५६ ३१-०३-२०१४ १५-०७-१९९९ ३१-०८-१९९७ ०१-०१-१९९३ 
७८  श्री.म.चि.पाटील न.वि.वि. १९-०९-१९५६ ३०-०९-२०१४ १५-०७-१९९९ ३१-०८-१९९७ ०१-०१-१९९३ 
७९  ।श्री.अ.कृ.जगताप इ.मा.व. गृ.नि.वि. २८-०४-१९५६ ३०-०४-२०१४ १५-०७-१९९९ ३१-०८-१९९७ ०१-०१-१९९३ 
८० _श्री.दि.वि.शिंदे भज-क ग्रा.वि.व ज.सं.वि ०१-०६-१९५४ ३१-०५-२०१२ १५-०७-१९९९ ३१-०८-१९९७ ०१-०१-१९९३ 
८१  श्री.ज.न.राठोड विजा-अ सा.न्या.सां.का.ववि.स.वि. ०१-०७-१९५३ ३०-०६-२०११ १५-०७-१९९९ ३१-०८-१९९७ ०१-०१-१९९३ 


विवरणपत्र ब 
अवर सचिव पदावरील पदोन्नतीसाठी पात्र कक्ष अधिका-यांची निवडसूची सन १९९७-९८ 


अधिका-यांचे नाव प्रवर्ग विभाग जन्मतारीख सेवानिवृत्तीचा । तदर्थ पदोन्नतीचा | ज्येष्ठतेसाठी देण्यात | कक्ष अधिकारी 
दिनांक दिनांक येत असलेला दिनांक | पदाचा सुधारित 
दिनांक 

Q 3 a. षु & | ow ८ ९ 
कु. ।कां.च. थोरवे भजड वि.व न्या.वि. १३-०३-१९५७ ३१-०३-२०१५ ३१-०७-२००० ३१-०८-१९९८ ०१-०१-१९९२ 
२ ना.ऊ रौराळे अ.जा. सा.प्र.वि. ०८-०२-१९५६ २८-०२-२०१४ १५-०७-१९९९ ३१-०८-१९९८ ०१-०१-१९९२ 
३ त्रि.वा. गेडाम अजा वि.वि. १७-०७-१९५४ ३१-०७-२०१२ ३१-०७-२००० ३१-०८-१९९८ ०१-०१-१९९२ 
8 म.ओ. वानखेडे अजा गृ.नि.व वि.स.वि. २५-०३-१९५५ ३१-०३-२०१३ ३१-०७-२००० ३१-०८-१९९८ ०१-०१-१९९२ 
4 ग्या.क. राऊत अजा सा.प्र.वि. १०-०३-१९५३ ३१-०३-२०११ ३१-०७-२००० ३१-०८-१९९८ ०१-०१-१९९२ 
& Xa. गोसावी विजा अ/भज ब सा.आ.वि. २५-०९-१९४४ ३०-०९-२००२ ३१-०७-२००० ३१-०८-१९९८ ०१-०१-१९९२ 
प्र.स. इंदूलकर स.प.व.व.वि. २६-१०-१९५६ ३१-१०-२०१४ १५-०७-१९९९ ३१-०८-१९९८ ०१-०१-१९९३ 
स.रा. जाधव इ.मा.व. गृ.वि. ०७-०२-१९५६ २८-०२-२०१४ १५-०७-१९९९ ३१-०८-१९९८ ०१-०१-१९९३ 
श्रीमती lan. परब सा.प्र.वि. ०४-१०-१९५६ ३१-१०-२०१४ १५-०७-१९९९ ३१-०८-१९९८ ०१-०१-१९९३ 
श्रीमती fou. महाजन वि.वि. २३-०८-१९५८ ३१-०८-२०१६ १५-०७-१९९९ ३१-०८-१९९८ ०१-०१-१९९३ 
सु.भि. पाटणकर स. वव.वि. १५-०८-१९६२ ३१-०८-२०२० ३०-०८-२००३ ३१-०८-१९९८ १५-०५-१९९३ 
शि.सं. पाटणकर म.व वन. २२-०४-१९६६ ३०-०४-२०२४ ३०-०८-२००३ ३१-०८-१९९८ १५-०५-१९९३ 
गो.अ. लोखंडे अ.जा. वि. व न्याय ०७-१२-१९६० ३१-१२-२०१८ ३०-०८-२००३ ३१-०८-१९९८ १५-०५-१९९३ 
. _|ध.म. नायक वि. व न्याय १४-१२-१९६५ ३१-१२-२०२३ ३०-०८-२००३ ३१-०८-१९९८ २१-०६-१९९३ 
कुमारी ।व.मु जाधव सा.आ. वि. ०८-०४-१९६३ ३०-०४-२०२१ ३०-०८-२००३ ३१-०८-१९९८ २३-०६-१९९३ 
श.मा. साठे स.वव.वि. २२-०८-१९६५ ३१-०८-२०२३ ३०-०८-२००३ ३१-०८-१९९८ २३-०६-१९९३ 
ap पाटील गृ.वि. ०१-०६-१९६४ ३१-०५-२०२२ ३०-०८-२००३ ३१-०८-१९९८ २३-०६-१९९३ 
उद वाळुंज प.दु.म.वि ०६-०१-१९६४ ३१-०१-२०२२ ३०-०८-२००३ ३१-०८-१९९८ २३-०६-१९९३ 
ड्‌मु काझी म.व व.वि १०-०१-१९६६ ३१-०१-२०२४ ३०-०८-२००३ ३१-०८-१९९८ २३-०६-१९९३ 
श्री LRAT. वैद्य सा.आ.वि. १२-०६-१९४४ ३१-१२-२००२ १५-०७-१९९९ ३१-०८-१९९८ ०१-०१-१९९४ 

भा.गु. बमनोटे वै.शि.व औ.द.वि. २५-११-१९४६ ३०-११-२००४ ३१-०७-२००० ३१-०८-१९९८ (| 
Bg. चौधरी इमाव wate २६-०५-१९५३ 39-04-2099 349-019-2000 ३१-०८-१९९८ ०१-०१-१९९४ 
कु. ।न.म. डेख वि.वि. १७-०३-१९५८ ३१-०३-२०१६ ३१-०७-२००० ३१-०८-१९९८ ०१-०१-१९९४ 
शि.म. म्हात्रे इमाव वि.वि. १०-०१-१९५६ ३१-०१-२०१४ ३१-०७-२००० ३१-०८-१९९८ ०१-०१-१९९४ 
श्रीमती lath. पारकर वि.वि. २८-०३-१९५७ ३१-०३-२०१५ ३१-०७-२००० ३१-०८-१९९८ ०१-०१-१९९४ 
श्रीमती ।मी.अ. जोशी सा.न्या.सां.का.वं.वि.स.वि. १०-०२-१९५४ २९-०२-२०१२ ३१-०७-२००० ३१-०८-१९९८ ०१-०१-१९९४ 
मो.म. पांढरकामे सा.न्या.सां.का.वं.वि.स.वि. १३-१०-१९५५ ३१-१०-२०१३ ३१-०७-२००० ३१-०८-१९९८ ०१-०१-१९९४ 
ज.का. घरत इमाव म.व व.वि. १३-०३-१९५४ ३१-०३-२०१२ ३१-०७-२००० ३१-०८-१९९८ ०१-०१-१९९४ 
चं.स. केंगळे अज वि.वि. १०-०६-१९५३ ३०-०६-२०११ ३१-०७-२००० ३१-०८-१९९८ ०१-०१-१९९४ 
ज्यो.मा. चव्हाण विजा-अ शा.शि.वि. २९-०२-१९५४ २९-०२-२०१२ १५-०७-१९९९ ३१-०८-१९९८ ०१-०१-१९९४ 
भि.क. उसारे विजा-अ उ.व.तं.शि.वि. ०१-११-१९५४ ३१-१०-२०१२ १५-०७-१९९९ ३१-०८-१९९८ ०१-०१-१९९४ 


विवरणपत्र क 


अवर सचिव पदावरील पदोन्नतीसाठी पात्र कक्ष अधिका-यांची निवडसूची सन १९९८-९९ 


अ.क्र अधिका-यांचे नाव प्रवर्ग विभाग जन्मतारीख सेवानिवृत्तीचा दिनांक | तदर्थ पदोन्नतीचा | ज्येष्ठतेसाठी देण्यात | कक्ष अधिकारी 

दिनांक येत असलेला दिनांक | पदावरील सुधारित 

ज्येष्ठता दिनांक 

Ea 2 3 [४ | 4 & | 6 | ८ ९ 
|[_१_| श्री. eat. लांडगे अ.जा. न.वि.वि. १५-०९-१९५१ ३०-०९-२००९ ०३-११-२००३ ३१-०८-१९९९ ०१-०१-१९९२ 
२ कु का.शं. ताकसांडे अ.जा. ग्रा.वि.व ज.सं. वि. ०१-१२-१९५६ ३०-११-२०१४ ०३-११-२००३ ३१-०८-१९९९ ०१-०१-१९९२ 
(श्रीमती ।कां.वि. पंडीत) 
३ श्री. ।रा.सो स्वर्गीया अ.जा. सा.न्या.सां.का.क्री.व ०८-११-१९५१ ३०-११-२००९ ०३-११-२००३ ३१-०८-१९९९ ०१-०१-१९९३ 
वि.स विभाग. 
४ श्रीमती ।मा.प्र. कुलकर्णी सा.आ.वि. १०-०२-१९५७ २८-०२-२०१५ ३१-०७-२००० ३१-०८-१९९९ ०१-०१-१९९४ 
५ श्रीमती |अ.शं. मुंडल्ये नि.वि. ०७-०१-१९५१ ३१-०१-२००९ ०३-११-२००३ ३१-०८-१९९९ ०१-०१-१९९४ 
& श्री. |बा.धो. देशमुख सा.बां.वि. २२-१२-१९५५ ३१-१२-२०१३ ३१-०७-२००० ३१-०८-१९९९ ०१-०१-१९९४ 
[_७_| श्री. |वि.रा. शिरसाट नि.वि. ११-०३-१९५४ ३१-०३-२०१२ ३१-०७-२००० ३१-०८-१९९९ ०१-०१-१९९४ 
८ श्रीमती ।वै.ल. घोडके स.वव ०५-०४-१९४४ ३०-०४-२००२ ३१-०७-२००० ३१-०८-१९९९ ०१-०१-१९९४ 
९ श्री. |अ.म. साटम स.वव.वि. ०६-०७-१९४३ ३१-०७-२००१ ३१-०७-२००० ३१-०८-१९९९ ०१-०१-१९९४ 
| 9 | श्री. ।म.ध. कांबळे अ.जा. नि.वि. ०७-११-१९५१ ३०-११-२००९ ०३-११-२००३ ३१-०८-१९९९ ०१-०१-१९९४ 
} 39 | श्री. बी.एस. वानखेडे अ.जा. न.वि.वि. ०१-०३-१९५४ २९-०२-२०१२ ०३-११-२००३ ३१-०८-१९९९ ०१-०१-१९९४ 
१२ कु. सु.ना. निकम उ.व तं.शि.वि. २२-०६-१९६९ ३०-०६-२०२७ ०८-०३-२००४ ३१-०८-१९९९ ३१-०३-१९९४ 
(श्रीमती ।सु.सि. खरात) 
१३ श्री. ।सं.द. सुर्यवंशी | कृ.व प. ०१-०६-१९६९ ३१-०५-२०२७ ०८-०३-२००४ ३१-०८-१९९९ ०५-०४-१९९४ 
१४ श्री. |g. [गावडे | डे सा.प्र ०८-१२-१९६९ ३१-१२-२०२७ ०१-०४-२००४ ३१-०८-१९९९ ०५-०४-१९९४ 
a श्री. [ALS we WI - Ss शा. १८-०४-१९६५ ३०-०४-२०२३ २८-०४-२००४ ३१-०८-१९९९ ०५-०४-१९९४ 
१६ श्री. |सं.शा. दिगांवकर | -वि. २७-०६-१९६८ ३०-०६-२०२६ | २९-०७-२००४ ३१-०८-१९९९ ०५-०४-१९९४ 
ku श्री. ग.शा. [सोनावणे | ण इमाव आ.वि. ३०-०५-१९५९ 39-04-2099 १८-०८-२००४ ३१-०८-१९९९ ०५-०४-१९९४ 
१८ श्री. रा खरात अजा सा.बां. १५-०८-१९६६ ३१-०८-२०२४ १८-०८-२००४ ३१-०८-१९९९ ०५-०४-१९९४ 
१९ श्री. ANT sr | ळे अजा | नि.वि. | १५-०१-१९६६ ३१-०१-२०२४ १८-०८-२००४ ३१-०८-१९९९ ०५-०४-१९९४ 
२० कु. अ.अ. पालकर स.क.व व. १०-०३-१९७० 39-03-202¢ २५-०२-२००५ ३१-०८-१९९९ ३१.०५.१९९४ 
२१ श्री. 'सु.मा. पाटील वि.वि. १९-०६-१९४५ ३०-०६-२००३ ३१-०७-२००० ३१-०८-१९९९ ०१-०१-१९९५ 
२२ श्री. सु.व. चव्हाण सा.न्या.सा.का.व क्रि.वि. १०-१२-१९४७ ३१-१२-२००५ ३१-०७-२००० ३१-०८-१९९९ ०१-०१-१९९५ 
२३ श्री |बा.बा संखे भज-ड गृह विभाग ०३-०८-१९४५ ३१-०८-२००३ १५-०७-१९९९ ३१-०८-१९९९ ०१-०१-१९९५ 
२४ श्री. POLAT. ठाकूर म.वव.वि. ०३-०४-१९४७ ३०-०४-२००५ ३१-०७-२००० ३१-०८-१९९९ ०१-०१-१९९५ 
२५ श्री. fafa. राऊत पा.वि. ०५-१२-१९४४ ३१-१२-२००२ ३१-०७-२००० ३१-०८-१९९९ ०१-०१-१९९५ 
२६ श्री. ad. परब वि. ०४-०२-१९४८ २८-०२-२००६ ३१-०७-२००० ३१-०८-१९९९ ०१-०१-१९९५ 
२७ श्री. सु.शा. साटविलकर ग्रा.वि.व ज.सं.वि २०-१२-१९४७ ३१-१२-२००५ ३१-०७-२००० ३१-०८-१९९९ ०१-०१-१९९५ 
२८ श्री. feat. पुराणिक वि. १५-०३-१९४७ ३१-०३-२००५ ३१-०७-२००० ३१-०८-१९९९ ०१-०१-१९९५ 
२९ श्री. porta. कोयंडे वै.शि.व औ.द.वि १५-०६-१९४८ ३०-०६-२००६ ३१-०७-२००० ३१-०८-१९९९ ०१-०१-१९९५ 
३० श्री. ।मा.रा. पाटील व्या.वा.व ख ०५-०७-१९४४ ३१-०७-२००२ ३१-०७-२००० ३१-०८-१९९९ ०१-०१-१९९५ 
३१ श्री. AS. बांदेकर कृ.व पदुम विभाग २३-०१-१९४६ ३१-०१-२००४ ०३-११-२००३ ३१-०८-१९९९ ०१-०१-१९९५ 
३२ श्री. इ.तु. वाघराळकर कृ.वप.दु.म.वे. ०५-०१-१९४४ ३१-०१-२००२ ३१-०७-२००० ३१-०८-१९९९ ०१-०१-१९९५ 
३३ श्रीमती |न.नं. पाटील उ.व तं.शि.वि. २०-०७-१९५९ ३१-०७-२०१७ ०३-११-२००३ ३१-०८-१९९९ [__-_____| 

३४ श्रीमती ।अं.अ कारखानीस aa 04-03-9845 39-03-2098 03-99-2003 ३१-०८-१९९९ ०१-०१-१९९५ 
३५ श्री. [fea मोरे ज.सं.वि. ०३-०८-१९५८ ३१-०८-२०१६ ०३-११-२००३ ३१-०८-१९९९ ०१-०१-१९९५ 
३६ श्री. ।वि.ग दळवी सा.बां.वि. २४-०८-१९५२ ३१-०८-२०१० ०३-११-२००३ ३१-०८-१९९९ ०१-०१-१९९५ 
३७ श्रीमती fad पवार इ.मा.व. वि.वि. ०९-१२-१९५२ ३१-१२-२०१० ०३-११-२००३ ३१-०८-१९९९ 09-09-9885 
३८ श्री. ।प्र.या बैले अ.जा. आ.वि.वि. ११-१२-१९५५ ३१-१२-२०१३ ०३-११-२००३ ३१-०८-१९९९ ०१-०१-१९९५ 
३९ श्री. RT. आचरेकर शा.शि.वि. १९-०४-१९४६ ३०-०४-२००४ ०३-११-२००३ ३१-०८-१९९९ ०१-०१-१९९५ 
४० श्री. RT. कामत वि.वि. ११-११-१९५५ ३०-११-२०१३ ०३-११-२००३ ३१-०८-१९९९ ०१-०१-१९९५ 
४१ श्री. सं.च. मोंडकर सा.आ १३-१२-१९५९ ३१-१२-२०१७ ०३-११-२००३ ३१-०८-१९९९ ०१-०१-१९९५ 
४२ श्री. |ग.फ. राठोड विजा-अ स.प.व.व.वि ०१-०७-१९५२ ३०-०६-२०१० १५-०७-१९९९ ३१-०८-१९९९ ०१-०१-१९९५ 
४३ श्री. PERT. सुर्यवंशी अज सा.प्र.वि ०१-०६-१९५६ ३१-०५-२०१४ ०३-११-२००३ ३१-०८-१९९९ ०१-०१-१९९५ 
४४ श्रीमती por विजयन अज नि.वि ०३-०३-१९५५ ३१-०३-२०१३ ०३-११-२००३ ३१-०८-१९९९ ०१-०१-१९९५ 


Gajanan Bhimrao 


Gurav 


Digitally signed by Gajanan Bhimrao Gurav 
DN: CN = Gajanan Bhimrao Gurav, C = IN, S = 
Maharashtra, O = Government Of Maharashtra, 
OU = General Administration Department 
Date: 2019.08.01 11:25:01 +05'30' 


(ग. भि. गुरव) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


